मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ अंतर्गत 
राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावरील 
अशासकीय सदस्यांचे नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२ 
२) संचालक ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक.आआसे/मा.आ./टे- 
२/ 5॥॥-॥/अधिसूचना/२३/२७७४ , दिनांक ११ जानेवारी,२०२३ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक of सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ च्या खंड ४६ (१ नुसार राज्य मानसिक आरोग्य 
प्राधिकरणावरील शासकीय व अशासकीय सदस्यांची एकत्रित नियुक्ती करण्यात आळेली होती. सदर 
शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ०८ मधील ०१ व अनुक्रमांक १२ व १३ मधील प्रत्येकी ०२ जागांपैकी ०१ 
जागा रिक्‍त होती. सदर पदांकरिता जाहीरात देण्यात आलेली होती. दिनांक ०४ जानेवारी, २०२३ च्या 
राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या बैठकीत अनुक्रमांक ०८ Helles ०१ व अनुक्रमांक १३ मधील ०१ 
अशा एकूण ०२ पात्र उमेदवारांची सर्वानुमते निवड करण्यात आलेली होती. याअनुषंगाने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ च्या खंड ४६ (१ नुसार राज्य मानसिक आरोग्य 
प्राधिकरणावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


दिनांक ०६ मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ मधील तरतूदीनुसार । नामनिर्देशित व्यक्तीचे 


सप्टेंबर,२०२२ च्या राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणावर नियुक्ती/ नांव व पदनाम 
शासन निर्णयातील नामनिर्देशित करावयाची तरतूद 


८ शासन नामनिर्देशित -मानसिक आरोग्य अधिनियम - २०१७ | डॉ. रंजन दारव्हेकर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


मधील खंड (२) च्या उपखंड (१) मधील (Q) (ii) मध्ये नमुद | सदस्य 
केल्याप्रमाणे किमान १५ वर्षाचा अनुभव असलेला एक 
मानसिक आरोग्य व्यवसायिक 

Mental Health Care Act, २०१७ Section ४६ (9)(h) 


१३ शासन नामनिर्देशित - मानसिक आजार असलेल्या व्यक्‍तीची | २) डॉ. नामदेव कलवले 
काळजी घेणाऱ्या व्यक्‍ती/संस्था प्रतिनिधित्व करणारे दोन | सदस्य 

व्यक्‍ती 

Mental Health Care Act, २०१७ Section ४६ (9)(m) 


२. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार व कार्ये तसेच पदावधी इत्यादी बाबी ह्या 
राज्य मानसिक आरोग्य अधिनियम-२०१७ मधील खंड ४७ (१) व ५५ मधील तरतूदी नुसार असतील. ३. 
सदर प्राधिकरणावरील अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या नियमानुसार बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता व अन्य भत्ते 
अनुज्ञेय राहतील. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११८१७४१३९३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ROSHANI DINESH 


ROSHANI. iif 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae 


02d12f2c1313143ad8376755d0e815a 
18९0200028, postalCode=400032, 


KA D ) A M st=Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC34 


PATIL ase 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


—O 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


AN A 


Cc 
a 


mM ०८ 
१०८७ पय. स . ज्य क्क या वदना 


S 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२०/आरोग्य ३अ 


८ 
९ 
१० 
99 
१२ 
१३ 


संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

मनोविकृती विभाग प्रमुख, सर जे.जे. वैद्यकिय विद्यालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सर्व संबधित नामनिर्देशित सदस्य (सहसंचाळक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 

१४) निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


) 
) 


न“ — — — 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


